सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुद्द व क्षेत्रीय 
आस्थापनेवरील गट-अ, ब, कव ड मधील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - १० जून, २०२१. 


वाचा: 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय,क्र.दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४,दि.१८फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची सुनिश्चिती, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचने अन्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार वाचा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय, दि. १८फेब्रुवारी,२०११ अन्वये विभागातील गट अ, ब, क व ड मधील सरळसेवेची २९ पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आळी आहेत. उक्त शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार उपरोक्त २९ 
पदांच्या पदोन्नती साखळीतील सर्व पदे संबंधित दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच, 
जर एखादया पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या वरील २९ 
पदांनुसार असल्यास, उक्त पदाचे पदनाम भिन्न असले तरी, सदरचे पद दिव्यांगांच्या संबंधित प्रवर्गासाठी 
सुनिश्चित करण्यात आले आहे असे समजण्यात आले आहे. अशाप्रकारे विभागातील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 


होणाऱ्या गट-अ,ब,क व ड संवर्गांतील सर्व पदांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची सुनिश्चिती, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचने अन्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार विभागाच्या दि. १८फेब्रुवारी,२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये विभागातील गट अ,ब,क व ड मधीळ सरळसेवेची २९ पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली 
आहेत. सदर पदांच्या पदोन्नती साखळीतील पदे व पदनामानुसार साधारणत: समान कर्तव्ये असणारी गड-अ,ब,क 
व ड मधील अशी एकूण २०० पदे सोबतच्या परिशिष्ट अ ते इ नुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित झाली आहेत. 
विभागाच्या दिनांक १८.०२.२०२१ मधील नमूद अन्य सर्व तरतुदी/सूचना सरळसेवा भरतीच्यावेळी तसेच पदोन्नती 


प्रक्रियेदरम्यान नियुक्‍ती प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी यांनी विचारात घेव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०६१०१७५६१२७७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
NITIN BHANUDAS ५४५५५७ 
पर 


WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 13f7661ed3b 

K H E D KA R 2a95e83e386485/ff4c21e, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2021.06.11 12:29:58 +05'30" 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, 

मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.मंत्री सा.बां.(सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 


७. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान मंडळ, मुंबई, 
८. मा.विधानसभा / विधान परिषद सर्व सदस्य, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


qo, 
११, 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
4. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


ae 


अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव(रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
सचिव,राष्ट्रीय महामार्ग,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई, 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, चेंबुर, मुंबई, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई, 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण,आयुक्‍्तालय, पुणे, 

सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

संचालक उद्याने व उपवने, मुंबई, 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४ 


२८. संचालक बी.डी.डी. चाळी, मुंबई, 

२९. कार्यासन अधिकारी,प्रशा-२,प्रशा-३,प्रशा-४,सेवा-१,सेवा-२,सेवा-३,आस्था-१, 
आस्था-२ व आस्था-३,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३०. निवड नस्ती, (कार्यासन सेवा-४), सा.बां. विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्र.दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४,दि.१०/०६/२०२१ सोबतचे परिशिष्ठ "अ " 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ मधील नियुक्तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत: 
साखळीतील पदे समान कर्तव्ये असणारी पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील 
पदांबाबत) 


सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ 
अ.क्र. | नुसार गट अ संवर्गातील फिडर कॅडर मधील 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे 


२ ३ Sa ere 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता / Assistant Executive ।१) मुख्य अभियंता / Chief Engineer सहाय्यक संशोधन अधिकारी (उप अभियंता) / Asstt.Research 


fficer (Deputy Engineer) 
सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-१ / Assistant Engineer, ।२ अधीक्षक अभियंता / Superintending Engineer 2) उप विभागीय अभियंता / Sub-Divisional Engineer 
Grade-9 (स्थापत्य) 


किनारा अभियंता / Coastal Engineer उप विभागीय अधिकारी / Sub-Divisional Officer 


कार्यकारी अभियंता / Executive Engineer सहाय्यक पत्तन अभियंता / Assistant Harbour Engineer 
पत्तन अभियंता / Harbour Engineer किनारा अभियंता यांचे स्वीय सहाय्यक / P.A. To Coastal Engineer 


सहाय्यक मुख्य अभियंता/ Assistant Chief Executive पत्तन अभियंता यांचे स्वीय सहायक / P.A. To Harbour Engineer 


७)व्यवस्थापक / उप अभियंता / Manager / Deputy Engineer (चाळी 
विकास विभाग) 
सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-१ (विद्युत) / Assistant मुख्य अभियंता (विद्युत) १उप अभियंता / Deputy Engineer (विद्युत) 


Engineer, Grade-49 


2 अधिक्षक अभियंता (विद्युत) 


३)सहायक मुख्य अभियंता (विद्युत) 


कार्यकारी अभियंता (रजा व प्रशिक्षण) (ferefc)/Executive 
ngineer 

कार्यकारी अभियंता (विद्युत)/ Executive Engineer 
सहाय्यक अधीक्षक अभियंता (विद्युत) / Assistant 
uperintending Engineer 

वास्तुशास्त्रज्ञ / Architect मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ / Chief Architect 

२)उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ / Deputy Chief Architect 

वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ / 566101408० 


शासन निर्णय क्र.दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४,दि.१०/०६/२०२१ सोबतचे परिशिष्ठ "ब" 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- ब मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी. 


सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ FAR Aes | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
संवर्गातील फिडर कॅडर मधील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित पदोन्नती साखळीतील पदे केलेल्या पदनामानुसार 
केलेली पदे साधारणत: समान कर्तव्ये 
असणारी पदे (स्तंभ क्रमांक 


१) शाखा अभियंता (स्थापत्य)/ 
Sectional Engineer 


उप अभियंता (पदवी) (विद्युत)/)७०५॥/ Engineer (degree) |) शाखा अभियंता (विद्युत)/ 


(electrical) Sectional Engineer 


१) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) / Superintending 


Engineer 


२) सहाय्यक मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) तथा कार्यकारी 
अभियंता/ Assistant Chief Executive 


शासन निर्णय क्र.दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४,दि.१०/०६/२०२१ सोबतचे परिशिष्ठ "क " 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट-क (तांत्रिक) मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ 
नुसार गट- क संवर्गातील फिडर कॅडर मधील 


दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत: 
साखळीतील पदे समान कर्तव्ये असणारी पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील 
पदांबाबत) 


दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / Junior Engineer (Civil) ।१. उपविभागीय अधिकारी /Sub Divisional Officer 


२.शाखा अभियंता(स्थापत्य)/56010781 Engineer(Civil) 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक / Civil Engineering कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) / Junior Engineer (Civil ) 


१प्रमुख आरेखक / Head Draftsman १आरेखक (विद्युत)/ Draftsman 


Assistant 


3 आरेखक / Draftsman 
२)वरिष्ठ आरेखक / Senior Draftsman 2) आरेखक (उपवने व उद्याने)/ Draftsman (Parks & Gardens) 


3) सहाय्यक आरेखक (विद्युत / Assistant Draftsman 
अनुरेखक / Tracer १) सहाय्यक आरेखक / Assistant Draftsman 


कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)/ Junior Engineer (Electrical)) ।उप अभियंता (पदविका) (विद्युत/)७0॥४/ Engineer (Diploma) 
(electrical) 


कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ / Junior Architect वास्तुशास्त्रज्ञ / Architect 
सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ /Assitant Junior Architect |@fiss वास्तुशास्त्रज्ञ / Junior Architect 


८ वाहनचालक / Driver 


सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ 
नुसार गट- क संवर्गातील फिडर कॅडर मधील 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे 


साखळीतील पदे समान कर्तव्ये असणारी पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील 


पदांबाबत) 


4) कर्षित्र चालक / Tractor Driver 


) 
६) रस्ता रुळ चालक / Road Roller Driver 


(9) डिझेल रस्ता रुळ Alesh/Diesel Road Roller Driver 
८) रोलरचालक / Roller Driver 


९) जीप चालक/(680 Driver 


१० ट्रक टिप्पर चालक (हलकी वहाने) / Truck Tipper (Light 


Vehicles ) 


cE ११ टंकर चालक (हलकी वहाने ) / Tanker Driver (Light Vehicles ) 


42) मोटार वाहन चालक / Sh चालक / Motor Driver / Truck 
Driver 


2) 
93) कार चालक / Car Driver 
१४ हॉट मिक्‍स चालक / Hot Mix Driver 
१५) संपीडक यंत्रचाळक / Compressor Driver 


१६) वाहनचालक / Driver (यांत्रिकी) 
१७ वाहनचालक / Driver (विद्य 
१८) वाहनचालक / Driver (उपवने व उद्य 


शासन निर्णय क्र.दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४,दि.१०/०६/२०२१ सोबतचे परिशिष्ठ "ड " 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट-क (अतांत्रिक) मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी . 


सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ नुसार गट- क | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती साखळीतील | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत : समान कर्तव्ये असणारी 


संवर्गातील फिडर कॅडर मधील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील पदांबाबत) 


पदे 
२ ३ fe ह | 
लघुटंकलेखक / Steno-Typist लघुलेखक (निम्नस्तर) / Stenographer (Lower Grade) 
Q लघुलेखक (निम्नस्तर) / Stenographer (L.Grade) लघुलेखक (उच्चश्रेणी) / Stenographer (Higher Grade) १) लघुलेखक (निम्नस्तर)(विद्युत) / Stenographer (L.Grade) 
2) लघुलेखक (निम्नस्तर)(वास्तुझास्त्रज्ञ ) / Stenographer (L.Grade) 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) / Stenographer (H.Grade) स्वीय सहायक/?615078। Assistant १) लघुलेखक (उच्चश्रेणी)(विद्युत) / Stenographer (H.Grade) 
2) लघुलेखक (उच्चश्रेणी)(यांत्रिकी) / Stenographer (H.Grade) 
3) लघुलेखक (उच्चश्रेणी)(वास्तुशास््रज्ञ) / Stenographer (H.Grade) 
सहायक भांडारपाल / Assistant Storekeeper १)भांडारपाल / Storekeeper १)सहायक भांडारपाल / Assistant Storekeeper (विद्युत) 
2) भांडारपाल / Storekeeper (विद्युत) 
3) भांडारपाल (प्रशिक्षणासाठी) / Storekeeper 
कनिष्ठ लिपिक /लिपिक-नि-टंकलेखक Junior Clerk वरिष्ठ लिपिक / Senior Clerk १ टंकलेखक / Typist 


२) कनिष्ठ लिपिक-नि-टंकलेखक / Junior Clerk-cum-Typist 


३) कारकून/ Karkoon 


४) रस्ता PRP न / Road Karkoon 


५) हजेरीपट लिपिक / Muster Clerk 


६) हजेरी सहाय्यक / Muster Assistant 


७ भांडार लिपिक / Store Clerk 


८) भांडार कारकून / Store Karkoon 


९) मार्ग लिपिक/10890 Karkoon 


१०) भाडे लिपिक / Rent Clerk 


अ.क्र. | सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ नुसार गट- क  । दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती साखळीतील | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत: समान कर्तव्ये असणारी 
संवर्गातील फिडर कॅडर मधील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील पदांबाबत) 
पदे 


११) कनिष्ट लिपिक (निवास वाटप पदे) / Jr. Clerk ( Govt Quarter Allotment Post) 


१२) साठा लिपिक / संग्रह लिपिक / Storage Clerk 


१३) लिपिक/0181< 


१४) टंकलेखक नि लिपिक / Typist Cum Clerk 


१५) मिटर Rex / Metre Ritter 


१६) आरक्षण लिपिक / Reservation Clerk 


१७ कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक (विद्युत) / Junior Clerk-cum-Typist 


१८) कारकून (विद्युत)/ Karkoon 


१९) मिटर वाचक (विद्युत) / Metre Reader 


२०) कनिष्ठ लिपिक-नि-टंकलेखक (विद्युत) / Junior Clerk-cum-Typist 


29) कनिष्ठ लिपिक ( उपवने व उद्याने) / Junior Clerk-cum-Typist 


22) टंकलेखक (यांत्रिकी) / Typist 


23) कनिष्ठ लिपिक (यांत्रिकी) / Junior Clerk 


२४) कनिष्ठ लिपिक (वास्तुझास्त्रज्ञ) / Junior Clerk 


२५) कनिष्ठ लिपिक (चाळ विकास विभाग) / Junior Clerk 


२६) व्यवस्थापक, फर्दापुर/खुलदाबाद विश्रामगृह / Manager, Fardapur, Khuldabad 


guest house 


२७) सहायक स्वागतकार, सुरुची सर्कीट हाऊस / Assistant Receiptionist, Suruchi 


Circuit House 


अ.क्र. | सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ नुसार गट- क  । दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती साखळीतील | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत: समान कर्तव्ये असणारी 


संवर्गातील फिडर कॅडर मधील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील पदांबाबत) 
पदे 
६ ।वरिष्ठ लिपिक / Senior Clerk १) प्रथम लिपिक /विभागीय मुख्य लिपिक /First Clerk /Divisional Head |१) कनिष्ठ स्वागतकार/ Junior Receiptionist 
Clerk 
2) प्रथम लिपिक (प्रशिक्षणासाठी) / /First Clerk २) वरिष्ट लिपिक (निवास वाटप पदे) / Senior Clerk (Govt Quarter Allotment Post) 
3) अधीक्षक / Superintendent 3) वरिष्ठ लिपिक (विद्युत)/ Senior Clerk 


४) वरिष्ठ लिपिक (उपवने व उद्याने) / Senior Clerk 
8) विशेष अधीक्षक / Special Superintendent ) ( ) 00... 


५) व्यवस्थापक, आमदार निवास- मुंबई व नागपूर / Manager ५) वरिष्ठ लिपिक (वास्तुझास््रज्ञ) / Senior Clerk 

६) सहायक व्यवस्थापक, मॅजेस्टीक वसतिगृह , मुंबई /Assistant ६) वरिष्ठ लिपिक (यांत्रिकी) / Senior Clerk 
॥०102(180 वाड tag 

७) व्यवस्थापक, वांद्रे वसाहत, मुंबई / Manager ७) चाळ अधीक्षक / Chawl Superintendent 

८) व्यवस्थापक, सर्कीट हाऊस, नाशिक/ नागपूर / Manager ८) वरिष्ठ लिपिक (चाळ विकास विभाग) / Senior Clerk 


९) व्यवस्थापक,सुभेदारी वसतिगृह , औरंगाबाद / Manager 


१०) वरिष्ठ स्वागतकार/ Senior Receiptionist 


११ अधीक्षक (विद्युत) / Superintendent 


१२) प्रमुख लिपिक (विद्युत) / Head Clerk 


१३) प्रथम लिपिक (उपवने व उद्याने) /First Clerk 


१४) अधीक्षक (यांत्रिकी) / Superintendent 


१५) सहायक व्यवस्थापक, (चाळ विकास विभाग) /Assistant Manager 


७ संगणक / Computer 


é दुरध्वनीचालक / Telephone Operator 9) दूरध्वनी परिचर / Telephone Attendant 


2) दुरध्वनीचालक (विद्युत) / Telephone Operator 


शासन निर्णय क्र.दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४,दि. १०/०६/२०२१ सोबतचे परिशिष्ठ "इ " 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट-ड मधील नियुक्तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी . 


अ.क्र. सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ नुसार गट- 
ड संवर्गातील फिडर कॅडर मधील दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित केलेली पदे 


दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत: 
साखळीतील पदे समान कर्तव्ये असणारी पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील 
पदांबाबत) 


जि a य 
२ स्वच्छक / Cleaner 2) खलाशी / Khalashi 
४) कक्ष सेवक, आमदार निवास / Room Boy, M.L.A. Hostel 


५) उदवाहन चालक 4) परिचर / Attendant 

६परिट ६) पहारेकरी / Watchman 

७) पंप परिचर ७) वाहक /Conductor 

८) तेळवाला ८) प्रयोगशाळा परिचर / Laboratory Attendant 
९)मजला व्यवस्थापक, आमदार निवास ९) पाणीवाला / Waterman 

१० दफ्तरी १०) मदतनीस / Helper 


११ स्वच्छता मुकादम (चाळी विकास विभाग) /Sanitary Mukadam |११) हमाल / Hamal 


अ.क्र. सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ नुसार गट-| दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती 
ड संवर्गातील फिडर कॅडर मधील दिव्यांगांसाठी साखळीतील पदे 
सुनिश्चित केलेली पदे 


दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत: 
समान कर्तव्ये असणारी पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील 
पदांबाबत) 


92) लोहमुद्रक / Ferro Printer १२) रेजा / Reja 


१३) काळजीवाहक / Caretaker 


१४) टपाली / Tapali 


44) मेट / Mate 


१६ कालवे Wear वाहक / Canal Messenger 


१७ कालवे चौकीदार / Canal Chowkidar 


१८) भांडार खलाशी / Store Khalashi 


१९ मैलमजूर / Mile Mazdoor 


20) सिव्हिल मेन्टेनस मजूर / Civil Maintanance Mazdoor 


29) शिपाई (प्रशिक्षणासाठी)/ Peon 


22) चौकीदार (प्रशिक्षणासाठी) / Chowkidar 


23) बुचवाला / Bochwala 


२४) निवास परिचर / Residential Attendent 


24) गाडीवाला / Gadiwala 


२६) पंप हेल्पर / Pump Helper 


२७) ड्राय सफाई कामगार / Dry Sweeper 


अ.क्र. सा.बां. विभागाच्या शा. नि. दि. १८/२/२०२१ नुसार गट-| दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार पदोन्नती | दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदनामानुसार साधारणत : 
ड संवर्गातील फिडर कॅडर मधील दिव्यांगांसाठी साखळीतील पदे समान कर्तव्ये असणारी पदे (स्तंभ क्रमांक २ मधील 
सुनिश्चित केलेली पदे पदांबाबत) 


२८) रस्ता कामगार / Road Labour 


२९ शिपाई-नि-हमाल / Peon-cum-Porter 


30 शिपाई-नि-खलाजझी / Peon-cum-Khalashi 


३१) बंगला चौकीदार / Bunglow Chowkidar 


32) सफाई कामगार / Sweeper 


3 चौकीदार / Chowkidar 


8  ।सफाईंगार 


५ [AUR 


६ |सहायकवातानुकुल चालक / सहायक इलेक्ट्रॉनिक -नि-चालक 


